महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेवर सदस्याची 


नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १४२/२२-स 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ जुले, २०१९. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक : मरास-२०१५/ 
प्र.क्र. ७/२२-स, दि. २१ फेब्रुवारी, २०१५. 
२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/ 
प्र.क्र. २२/२२-स, दि. ५ एप्रिल, २०१८. 
३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/ 
प्र.क्र. २२/२२-स, दि. १६ एप्रिल, २०१८. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेवर संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये अध्यक्षांची 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. त्यानंतर सदर परिषदेवर संदर्भाधीन क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये 
सहा सदस्यांचा समावेश करण्यात आला. मात्र परिषदेचे कामकाज हाताळण्यासाठी आणखी 
सदस्यांचा PAS करण्याची आवश्‍यकता असल्याने महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषदेमध्ये अन्य 
सदस्यांचा देखील GAS करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन |नणंय :- निर्णय :- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५४-अ (9) मधील तरतुदीनुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन या आदेशाद्वारे महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषदेची नव्याने 
पुर्नरचना संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. या परिषदेचा कार्यकाल दिनांक 
२१.०२.२०१८ पासून तीन वर्षे अथवा पुढील आदेशा होईपर्यंत यापैकी जो कालावधी कमी असेल 
तोपर्यंत राहील. महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषद, पुणे या परिषदेवर सदस्य म्हणुन श्री. नामदेवराव 
पांडूरंग घाडगे, पुणे यांची नियुक्ती याद्वारे करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषदेची कार्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम 
१५४-अ चे पोटकलम (३) प्रमाणे राहतील. त्यानुसार सदर परिषदेचे कार्य संदर्भाधीन शासन 
निर्णयाप्रमाणे राहतील. 
सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०७१८१४३७१६१९०२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by RAJU KALLUJI NARPANDE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.2( 17 d3e5fac583c028b06de2a 1 fa2b53743e982f5c31c9f3 
fio 


560! ICode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI 


950255 19ecce143f48fe16b8572d279b777914644 


serialNumber=f8faa1 
1b412b267fb25acd8, ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
n=RAJU KALLUJI NARPANDE 


(राजू ARTES ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
Wd :- 
१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १४२/२२-स 


२. मा. मंत्री (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. राज्यमंत्री (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाम, मंत्रालय, मुंबई, 
४. श्री. होखर चरेगावकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद,पुणे, 

५. श्री. नामदेवराव पांडुरंग घाडगे, पुणे, 

६. प्रधान सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

९. साखर आयुक्‍त, साखर आयुक्तालय, शिवाजीनगर, पुणे, 

१०. निवड नस्ती का. २२-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


